राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत उच्च 
तंत्रज्ञानावर आधारित शासकीय रोपवाटिका 
विकसित करणे sata शासकीय 
रोपवाटिका प्रक्षेत्र भाटशिरगाव ता. शिराळा 
येथील रोपवाटिका प्रक्षेत्रावर संरक्षण भिंत 
बाधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: फरोवा-२०१९/प्र.क्र.११६/१३-जअे, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: २८ नोव्हेंबर, २०१९ 


संदर्भ:- कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. फलो/फलो-२/रा.कृवि.यो.हाय/ 
प्रशा.मा./१३२/१९, दि.२५/०१/२०१९. 


प्रस्तावना:- 
सन २०१७-१८ करिता राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित 


शासकीय रोपवाटिका विकसित करणे या प्रकल्पांतर्गत शासकीय रोपवाटिका प्रक्षेत्र 


भाटशिरगाव, ता. शिराळा येथील रोपवाटिका प्रक्षेत्रावर संरक्षण भिंत बांधकाम करणेसाठीच्या 


अंदाजपत्रकीय रकमेस रोपवाटिका प्रक्षेत्रारील गौणबांधकाम या बाबीखाली 


रु. ३९,९९,०१०/- (अक्षरी रु.एकोणचाळीस लाख नव्याण्णव हजार दहा फक्त) इतक्या रकमेस 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग सांगली, यांनी तांत्रीक मंजूरी दिलेली आहे. वित्त विभाग शासन 


निर्णय क्र.विअप्र-२०१२३/प्र.क्र.3०/२०१३ विनियम भाग-२, दि. १७ एप्रिळ,२०१५ चे परिशिष्ट 


वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, उपविभाग ५ मधील अ.क्र.३ अन्वये 


विभाग प्रमुख / प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख यांना रु.२०.०० लाख पर्यंतच्या किरकोळ नागरी 


बांधकामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे वित्तीय अधिकार प्रदान करण्यात आले आहे. प्रस्तुत 


प्रस्ताव विभाग प्रमुखांना प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकार मर्यादेबाहेरील असल्याने 


प्रशासकीय मंजूरीस्तव कृषि आयुक्तालयाने (संचालक, फलोत्पादन) प्रस्ताव शासनास सादर 


केला आहे. त्यानुसार शासकीय रोपवाटिका प्रक्षेत्र भाटशिरगाव ता. शिराळा येथील 


रोपवाटिका प्रक्षेत्रावर संरक्षण भिंत बाधकाम करणेसाठीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 


मान्यता देणेबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः फरोवा-२०१९/प्र.क्र.११६/१३-ओ 


झासन निर्णय:- 


सन २०१७-१८ करिता राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित 


शासकीय रोपवाटिका विकसित करणे या प्रकल्पांतर्गत शासकीय रोपवाटिका प्रक्षेत्र भाटशिरगाव 


ता. शिराळा येथील रोपवाटिका प्रक्षेत्रावर संरक्षण भिंत बाधकाम करणेसाठीच्या अंदाजपत्रकीय 


रकमेस रोपवाटिका प्रक्षेत्रारील गौणबांधकाम या बाबीखाली रु. ३९,९९,०१०/- (अक्षरी 


रु. एकोणचाळीस लाख नव्याण्णव हजार दहा फक्त) इतक्या रक्‍्कमेस वित्त विभाग शासन निर्णय 


क्रमांक- विअप्र-२०१२/प्र.क्र.3०/२०१३ विनियम भाग-२ दि. १७ एप्रिळ,२०१५ चे परिशिष्ट वित्तीय 


अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, उपविभाग ५ मधील अ.क्र.३ अन्वये तसेच नियोजन 


विभाग शासन परिपत्रक क्र. ससमा-२०१०/प्र.क्र.४८(भाग-१)/का-१४६१,दि.११/६/२०१८. नुसार 


विभाग प्रमुखास देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९११२८१५३८००५७०१ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ashok Maroti Atram 
Date: 2019.11.28 15:41:23 +05'30' 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त कृषी, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
२. संचालक फलोत्पादन, कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
३. विभागीय कृषी सहसंचालक,पुणे विभाग, पुणे. 
४. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, सांगली 
५. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता ) मुंबई /नागपूर, 
६. महालेखापाल-१/२ , (लेखा परीक्षा ) मुंबई /नागपूर, 
७. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे. 
८. संचालक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई 
९. सहसंचालक लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन,५ वा ASIST, Hag -३२, 
१०.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), कृषि व पदुम (कृषि व फलोत्पादन) विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
११.निवड नस्ती (93-3). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


